येवला पंचायत समितीचा उर्वरित भुखंड 
“शिवसृष्टी” उभारण्यासाठी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपज २०२०/प्र.क्र.१४४/योजना-११ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान रोड 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २५ मे, २०२१. 


वाचा :- 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नाशिक यांचे पत्र क्र. जिपना/बांखा/डी एम/४१४/०७, 
दि. ११.९.२००७ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. खाक्षेस -२००५/प्र.क्र.१६९/रस्ते-८, 
दिनांक ३.५.२००८ 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.नाशिक यांचे पत्र क्र. जिपना/ बांशा/ इवद-३ / आरे/ 
१२८/०७, दि.२९.७.२००८ 

४) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :संकुल-२००७ /प्र.क्र.१५९ / 
पं.रा.७, दिनांक ११ ऑगष्ट, २००८ 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.नाशिक यांचे पत्र क्र. जिपना/ बांशा/ इवद-३ / प्रश्ञा/ ९३ 
/२०२०, दि.३.३.२०२० 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत येवला पंचायत समितीच्या मालकीची जमीन सर्व्हे नं. ३८१२ गट 
क्र.१०० ब मधीळ ७४८६.६० चौ.मी. क्षेत्रफळ भुखंडापैकी ४६७४.५७ क्षेत्रफळाचा भुखंड 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकसीत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित 
करण्यास अटी व शर्तीच्या अधिन राहून दिनांक ३ मे ood च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली 
आहे. 


नाशिक जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दिनांक १०.२.२०२० विषय क्रमांक ३० ठराव क्रमांक 
१९५ अन्वये, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मालकीची येवला पंचायत समितीची जमीन सर्वे नं.३८१२ गट 


शासन निर्णय HATH: जिपज-2020/प्र.क्र.144/योजना-11 


क्रमांक १०० ब मधील उर्वरित क्षेत्रफळ २८१२.०३ चौ.मी. भुखंडावर “शिवसृष्टी” उभारण्यासाठी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तातरण करण्यास सर्वानुमते ठराव मंजुर करण्यात आला आहे. 
त्या अनुषंगाने सदर भुखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी संदर्भीय दिनांक ३.३.२०२० च्या पत्रान्वये सादर केलेला 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय :- 


येवला पंचायत समितीची कार्यालयीन इमारत अस्तित्वात असलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेचा 
सर्व्हे नं. ३८१२ (गट नं. १०० ब) मधील ७४८६.६० चौ.मी. क्षेत्रफळ भुखंडापैकी ४६७४.५७ चौ.मी. (६८ 
मी. ६८.७४ मी. क्षेत्रफळाचा भुखंड खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास खालील अटी शातींवर मान्यता देण्यात आली होती. 


१) सा.बां.मंडळाने बीओटी प्रकल्पांतर्गत येवला पंचायत समितीच्या कार्यालयाकरिता (तालुका 
प्रशासकीय संकुलामध्ये) १८१६.२० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे सर्व algae अंतर्गत सोयी 
सुविधा/फर्निचरसह विनामुल्य बांधकाम करुन द्यावे. 

येवला पंचायत समिती कार्यालयात येणा-या नागरिक अधिकारी कर्मचारी यांच्याकरिता 
पार्किंग, बहुउद्देशिय भिंत बांधून वेगळा करण्यात यावा. 

अस्तित्वात असलेले येवला पंचायत समितीचे गोडाऊन व निवासस्थानाच्या इमारतीचा 
भाग स्वतंत्र संरक्षक भिंत बांधून वेगळा करण्यात यावा. 

येवला पंचायत समितीच्या /तालुका प्रशासकीय संकुलाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण 
झाल्यानंतर व तिचा ताबा पंचायत समितीस मिळाल्यानंतर किंवा सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळाने पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीवर येवला पंचायत समितीच्या सर्व्हे 
नं.३८१२ (१०० ब) या भुखंडापैकी ४६७४.५७ चौ.मी.क्षेत्रफळाच्या भुखंड सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे प्रत्यक्षात हस्तांतर करण्यात येईल." 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


२. वरील परिच्छेदामधील अटी व शर्तीची पूर्तत: करण्यात आली याबाबतची खात्री केल्यानंतरच 
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मालकीची येवला येथील जमीन सर्व्हे नं. ३८१२ गट नं. १०० ब मधील 
७४८६.६० चौ.मी. क्षेत्रफळ भुखंडापैकी उर्वरित २८१२.०३ चौ.मी.भुखंड “शिवसृष्टी” व त्यानुषंगीक 
कामे करण्यासाठी वा उभारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपज-2020/प्र.क्र.144/योजना-11 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५१२१८२७७५२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

3) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४ मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 


subhash 
Uttam 
Rathod 


Digitally signed by subhash Uttam 
Rathod 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural Development 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366 
d818c664ad0c54be36d6234bdc213e 
86d85816c2, cn=subhash Uttam 
Rathod 

Date: 2021.05.25 13:00:03 +05'30' 


सुभाष राठोड 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


६) मा.पालक मंत्री, नाशिक जिल्हा. 

७ मा.मंत्री ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव. 

८) मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास), यांचे खाजगी सचिव 
९) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग/महसुळ व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव वित्त विभाग/नगर विकास विभाग/ग्राम विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
सचिव (रस्ते)/(बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो),ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


YS FTF YF TF > <->  *-* ६<-<* 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 
कक्ष अधिकारी (बांधकाम-३) ग्राम विकास विभाग. 

निवड नस्ती (योजना-११) 


) 
) 
) 
) 
५) मा.मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


